मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील  अधिकारी/ कर्मचारी 
यांच्याकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या 
अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१९/ प्र.क्र.५८१ ए/ १६-ब 
दि.१४ डिसेंबर, २०२२ 

४) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र.मु.अ.(वि)/ 
का-१/१/२२१३/सन २०२३, दि.३० ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना -: 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी अनुसुचित जमातीचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे / अनुसुचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे 
त्यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करुन ११ महिने किंवा सदर कर्मचारी सेवेत राहिळे असते तर ते 
ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. अधिसंख्य 
पदाची मुदत दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सदर अधिसंख्य पदास मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात कार्यरत असलेल्या खालील नमूद प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब Helles अधिकारी/कर्मचारी यांना 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ मधील अनु क्र.२ नुसार ०१ दिवसाचा 
तांत्रिक खंड देऊन दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२३ पासून दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत ११ 
महिन्यांच्या काळावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केल्याच्या कारणास्तव खाळीळ अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. 


(प्रपत्र-ओ) 
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे | पदनाम नियुक्तीचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा 
नाव दिनांक 
a श्री.सतिश रामभाऊ वाघ | शाखा अभियंता २६/१२/१९८९ ३१/१२/२०२७ 
२ श्री.विनोद खुशालराव | स.अ.श्रेणी-२ १७/११/१९९८ ३१/१२/२०२८ 
वरुडकर 
३ श्री.रविद्र विठठल pred | तारतंत्री १४/१२/१९८९ ३०/०६/२०२७ 
8 । श्री.हरिश्चंद्र दौलत ges | कनिष्ठ लिपिक २९/०७/१९९१ ३०/०९/२०२५ 
५  । श्री.सुंदर महादेव होके । कनिष्ठ लिपिक ०३/०१/१९९६ २८/०२/२०२८ 
६ श्री.पांडुरंग गो. | पंपपरिचर १६/०७/१९९० ३१/०५/२०२८ 
दोरकुळकर 
७ = | Sarr देवराम | मजदूर ०९/१०/१९९१ ३१/०५/२०२५ 
सोनवणे 


मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई अंतर्गत खाळील अधिकारी/कर्मचारी यांनी अनुसूचित जमातीचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आल्याने 
त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे. 


(प्रपत्र-ब) 
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे | पदनाम नियुक्तीचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
नाव दिनांक 
श्री.अवधूत ज्ञानेश्वर लडगे | कनिष्ठ अभियंता | १९/१२/२००३  । ३०/०९/२०३८ 
२ | श्री.अजय राजेश्वर | मजदूर १७/०५/२००३ | ३०/०६/२०३७ 
नंदनवार 


२. वर नमूद अधिकारी/कर्मचारी सद्य:स्थितीत मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत असल्याने त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च 
त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई यांच्या कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावातील सर्वश्री 
कमलेश ना. निखारे व हरिश्चंद्र लखमा गुणाजी, वरीष्ठ लिपिक हे ०२ कर्मचारी शासन सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. 

४. अधिसंख्य पदावर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदाची 
मुदत संपुष्टात आल्यानंतर किमान १५ दिवसात मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची 
दक्षता मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई कार्यालयाने घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


५. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ व क्रमांक बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० तसेच 
क्रमांक बीसीसी २०१९/ प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, दि.१४ डिसेंबर, 2022 या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०८१२३३२२४८१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b73 
hi 


3ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Mah: ti 
R EWA | E INumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFESOCB8 
62E223A178F 18C4C5BF7C34, ‘SUDEEP SAHADEO REWALE 


Date: 2023.11.08 12:35:19 +05'30' 


(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
प्रत :- १) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२ 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

४) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्वी, मुंबई. 
) 
) 


६) कार्यासन सेवा-३ / सेवा-४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


